राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे 
तातडीने निकाली काढण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या १४ विशेष न्यायालयांतील 
९९ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ASA १३२३/प्र.क्र.२४/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ सप्टेंबर, २०२३ 


पहा - १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.विशेन्या १३१३/प्र.क्र.६९/नऊ, 
दि.१७.०१.२०१४ 
२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. विशोन्या १३२३/प्र.क्र.२४/का-नऊ, 
दि.१५.०३.२०२३ 
३) जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना, सातारा, धुळे, चंद्रपूर, लातूर, सोलापूर, सांगळी व 
नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांची विविध दिनांकाची पत्रे. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३. 
५) वित्त विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार १४ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर 
१४ विशेष न्यायालयातील एकूण ९९ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी होती. सदर ९९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ 
मिळणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार १४ विशेष न्यायालयातील एकूण ९९ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, 
बृहन्मुंबई तसेच भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, 
सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा या १४ जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील एकूण 
९९ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील विशेष न्यायालयाकरीता ८ पदे 
खालीलप्रमाणे आहेत- 


झासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३२३/प्र.क्र.२४/का-९ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
(१ न्यायालयासाठी) 
a न्यायाधीहा, नगर दिवाणी व स्त्र शकि 
न्यायालय 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 1१ | 
३ अधिक्षक/शिरस्तेदार a | 
४ दुभाषी an 
५ लिपिक-टंकलेखक cs 
६ हवालदार 1१ ae 
७ शिपाई ॥ «= | 
एकूण पदे ८ 
३. वरील पदांच्या वेतनावरील होणारा खर्च "जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी 


व सत्र न्यायालये, (०१) (०१) मुंबई sex दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (०१) सांकेतांक क्रमांक (२०१४ 
०१६३)" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजुर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. तसेच भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, 
सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा या १३ जिल्हयातील विशेष न्यायालयांकरीता प्रत्येकी ७ पदे 
पुढीलप्रमाणे आहेत- 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदसंख्या 
(१ न्यायालयासाठी) आ (१३ न्यायालयासाठी) 
१ | जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा ae १३ 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ॥. गी. | १३ 
३ अधिक्षक/शिरस्तेदार a | 93 
8 वरिष्ठ लिपिक ae १३ 
षु कनिष्ठ लिपिक शिक आगा १३ 
& हवालदार शिक शग १३ 
७ शिपाई विकि १३ 
एकूण पदे we ९१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३२३/प्र.क्र.२४/का-९ 


५. वरील पदांच्या वेतनावरील होणारा खर्च " जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व 
सत्र न्यायालये, (०२) (09) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१७२)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजुर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०९२११५५१४९१३१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by NANDKISHOR LALLU MORE 
=I GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICH EPARTMENT, 


32a, postalCode=4000. 


.e6ef027afaf311b73f55b93d66802f7572a95024328e2d 


4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B82 


647i 7 

serial -69426D: 

‘AOB40FBCADEA1F0CS09379CC, cn=NANDKISHOR LALLU MORE 
Date: 2023.09.21 15:55:03 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति :- 

०१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

०२. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, 

०३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, 
नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 

०४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, 
उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 

०५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

०६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

०७. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

०८. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

०९. विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 

१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


